उपनिबंधक सहकारी संस्था गट-अ या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत - 
श्री.ए.ए.कटके, उपनिबंधक सहकारी संस्था 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः राजस -२०२३/प्र.क्र.१४७/५स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 

मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

दिनांक : - २६ मे, २०२३ 
शासन आदेशा- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 

विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (9), ४ (२), ४ (३) व ४ (४ मधील तरतुदीनुसार सहकार 
खात्यातील खाली नमूद केलेल्या उपनिबंधक सहकारी संस्था गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्यानुसार बदलीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अधिकार्‍यांचे नाव सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदळीचे ठिकाण 
णि श्री.ए.ए.कटके उपनिबंधक सहकारी संस्था, | सध्याच्या पदावर एक वर्ष मुदतवाढ 
मुख्यालय, पुणे 


२. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील 
याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी. 


3 सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२३०५२६२०३३४३४३०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIL JAYRAM CHAUDHRY 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f26cf80358fa3 133e4d85ddac30ae54b06c63743fd55 10dc0 


bca082b6c483 


postalCode=400032, st= ht 
jalNumber=D 124AE9BBD 1 SBED87DBDO08EF779CF1B85A4020339 
EB1C2EFOE112FB67063011C, cn=ANIL JAYRAM CHAUDHRY 


2023.05.26 20:34:14 +05'30 


(अनिल चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर. 


५. संबधीत विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था (प्रशासन व लेखापरिक्षण), व्दारा सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ). 

७. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


शासन आदेश क्रमांकः राजस -२०२३/प्र.क्र.१४७/५स 


८. श्री.ए.ए.कटके , उपनिबंधक सहकारी संस्था, मुख्यालय, पुणे. 
९. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११.मा. अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) यांचे स्वीय सहायक. 
१२.मा.सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक. 

१३.निवड नस्ती (कार्यासन-५-सो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


